नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे, क्रीडा अधिकारी, गट-ब 
यांचे पद said करण्यास महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळलम-५१(४) 
नुसार मान्यता देण्याबाबत. 


pie 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम १२१९/ प्र.क्र. ९१/नवि-२८ 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ मार्च,२०२१ 


संदर्भ:- १) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-१/ 
३२४२/२०१९, दि.०५.१०.२०१९. 
२) नवी मुंबई महानगरपालिका ठराव क्र. ४०५, दि.१८.१०.२०१३. 
३) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-१/ 
१९५०/ दि.३०.०९.२०२०. 
४) नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासक ठराव क्र. १८९, दि.२४.०९.२०२०. 


प्रस्तावना- 

नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ४०५, दि. १८.१०.२०१३ नुसार 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या मंजूरीच्या अधीन राहून, श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे यांना 
दि.३१.१०.२०१३ रोजी नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण मंडळामध्ये “क्रीडा अधिकारी” या पदावर 
"इतर मागासवर्ग” या प्रवर्गातून वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००, ग्रेड पे रू. ४४०० मध्ये शासन 
मंजूरीच्या अधीन राहून अस्थायी आस्थापनेवर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती दिलेली आहे. श्रीमती 
म्हात्रे या दि. ०१.११.२०१३ रोजी महानगरपालिकेच्या “क्रीडा अधिकारी” या पदावर रुजू झाल्या 
आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि. २१.०५.२०११ मधील तरतूदीनुसार गट-अ 
मध्ये थेट नियुक्‍्तीकरीता १) ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा, 2) जागतिक क्रीडा स्पर्धा, ३) एशियन गेम्स 
स्पर्धा व ४) कॉमनवेल्थ गेम्स स्पर्धा यापैकी कोणत्याही एका स्पर्धेमध्ये पदक प्राप्त केलेल्या खेळाडूंचा 
विचार करण्याबाबत नमूद आहे. श्रीमती म्हात्रे यांनी १५ Women World Cup-20 92 (International 
Kabaddi Federation) मध्ये सुवर्ण पदक व ४" Asian Indoor & Martial Art Games Kabaddi 
Womenss 2093 मध्ये प्रथम क्रमांकाचे सुवर्ण पदक प्राप्त HS असल्याने त्या गट-अ Hey नियुक्‍तीस 
पात्र ठरत आहेत. 


२. त्यास अनुसरून श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे, क्रीडा अधिकारी, गट-ब यांना नवी मुंबई 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील क्रीडा अधिकारी गट-ब Helles एक पद श्रेणीवर्धित करून सदर 
पदावर नियुक्‍ती देणेबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासकांनी दि. २४.०९.२०२० रोजी 
पुढीलप्रमाणे ठराव क्र. १८९ मंजूर HIST आहे. 

“श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे यांचेकडे असलेल्या क्रीडा विषयक प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांची 
नियुक्‍ती गट-ब च्या ऐवजी गट-अमध्ये करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम १२१९/ प्र.क्र. ९१/नवि-२८ 


मंजूर आकृतीबंधातील क्रीडा विभागासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या क्रीडा अधिकारी (गट-ब) या 
संवर्गातील २ पदांपैकी एक पद गट-अमध्ये ७ व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी रू. ५६१००-१७७५०० 
मध्ये श्रेणीवर्धित करण्यास प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच सदर श्रेणीवर्धित वेतन संरचना 
श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे क्रीडा अधिकारी ह्या नवी मुंबई महानगरपालिका सेवेमध्ये असेपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी लागू करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५१(४) अन्वये मा. प्रशासक यांची मंजूरी देण्यात येत 
आहे.” 


३. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी दि. ३०.०९.२०२० च्या पत्रान्वये 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे, क्रीडा अधिकारी, गट-ब यांच्या क्रीडा 
अधिकारी गट-अ या पदावरील FY महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५१(४) 
अन्वये शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
४. शालेय श]िक्षणव क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि. २१.०५.२०११ व दि. १०.०४.२०१३ मधील 
गट-अ पदावरील नियुक्तीसाठी नमूद केलेली पात्रता विचारात घेता, श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे यांच्या 
क्रीडा अधिकारी गट-ब या पदास क्रीडा अधिकारी गट-अ मध्ये श्रेणीवर्धित करण्यास मान्यता देण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन नणंय:- निर्णय:- 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.३०.०९.२०२० च्या पत्रान्वये 
प्राप्त प्रस्ताव व नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासक ठराव क्र.१८९, दि.२४.०९.२०२० अन्वये ESSA 
मान्यता विचारात घेता, श्रीमती अभिलाषा म्हात्रे, क्रीडा अधिकारी, गट-ब (वेतनश्रेणी रू. ९३००- 
३४८००, ग्रेड पे रू. ४४००) यांचे पद क्रीडा अधिकारी, गट-अ (७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना 
रू. ५६१००-१७७५००) मध्ये श्रेणीवर्धित करण्यास तसेच सदर श्रेणीवर्धित संरचना श्रीमती अभिलाषा 
म्हात्रे, क्रीडा अधिकारी, गट-अ ह्या महानगरपालिका सेवेत असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू 
करण्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळम-५१(४) अन्वये शासन मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१७५९०२०७२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 


Navnath Ravaji ७00 
Wath 


Navnath Ravaji Wath 

nment Of Mal 

, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

Sbfbacl d8ef74e3ffe622f226b31d75c2a13f319632f0da72 
fd54e57ac00ff, 

erialNumber=30e0Sbf6f1 ed 1 1d82b5689c9fc6b47a27 1a6b22790a9 


s 
388dba7f3db15e247ff5, cn=Navnath Ravaji Wat! 
Date: 2021.03.23 18:05:19 +05'30' 


(नवनाथ रा. वाठ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.मंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम १२१९/ प्र.क्र. ९१/नवि-२८ 


४) आयुक्‍त तथा प्रशासक, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

५) प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


६) उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती नवि-२८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


